ठाणे शहर हद्दीतील वर्तकनगर पो.स्टे. मध्ये 
गु.र.नं. ३०५६/२०१६ या गुन्ह्याच्या संदर्भातील 
मा. उच्च न्यायालय व मा.सत्र न्यायालयीन 
प्रकरणांमध्ये विहोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड. श्री.शिशिर 
हिरे यांना व्यावसायिक फी मंजूर 
करण्याबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः एसपीपी ०४१६/प्र.क्र.९८/पोल-१० 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २७ नोव्हेंबर, २०१७ 


संदर्भ :- समक्रमांकाचा शासन निर्णय, दिनांक ०८.०९.२०१७ 


शासन शुध्दिपत्रक : - 
समक्रमांकाचा शासन निर्णय, दिनांक ०८.०९.२०१७ च्या विषयामध्ये तसेच, 

पहिल्या परिच्छेदात वर्तकनगर पोलीस स्टेशन ऐवजी ठाणेनगर पोलीस स्टेशन असा उल्लेख 
झालेला आहे. तरी सदर शासन निर्णयात ठाणेनगर पोलीस स्टेशन ऐवजी वर्तकनगर पोलीस 
स्टेशन असे वाचावे. 

सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१७११२७१५०३३९११२९ असा 
आहे. हे Beara डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by Kishor Shy ‘ao 
=H 


Kishor Shyamrao १५५५ 


f6edd7e1 dfc6b4d6b65b7d93aa1aldbcf0ec79c7c2 
143850ff6e8fdcb4c0 


jalNumber=94524ab889e2fa9e6bfe5Se1 e58426881 bc36b968F 
h a e | a 0 fd0f45ce2d4bd3ff527ded. 


Date: 2017.11.27 15:07:43 +05'30 


(कि.शा.भालेराव) 
उप सचिव(विधि),गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. पोळीस आयुक्त, ठाणे 

२. महालेखापाल१- (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

४. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. अँड. श्री. शिशिर हिरे (पोलीस आयुक्‍त, ठाणे यांच्या कार्यालयामार्फत) 

६. विधी व न्याय विभाग (का १४), मंत्रालय, मुंबई. 

७. वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवड नस्ती (पोल-१०). 


